RNI No . MAHBIL / 2009/ 29236 
Reg . No. MCS/ 167/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक १९ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८ , २०१६ / वैशाख २२ -२८, शके १९३८ 


[पृष्ठे २२ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ ५- सआ /शिवकृपा - ओमकार को - ऑप / विलिनिकरण / १६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम 
१७ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल पवार, अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( व. व नि . ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे, ओमकार को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई जिचा नोंदणी क्रमांक एस / आरएसआर / 
( सी . आर.)/ ५६१ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, शिवकृपा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई जिचा नोंदणी क्रमांक 
बी . ओ. एम / आरएसआर/ एस / १८६२ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरीत 
करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची, अशावेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम, 
१९०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरूरी राहणार नाही . 

___ उक्त आदेशामुळे ओमकार को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे शिवकृपा नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेमध्ये 
विलीनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार ओमकार को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मंबई या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करून, संस्थेचे “ ” रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात येत आहे. 


उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक ११ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे. 


पुणे , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१६ . 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक -( म.उ.वि .)- १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ -१८ , २०१६/ वैशाख २२ - २८, शके १९३८ 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ 

आदेश 
क्रमांक गृहशाखा / डेस्क -१२ / २०१६ / ६९३ . - उपरोक्त विषयान्वये यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक २० एप्रिल २०१६ ते ४ मे २०१६ पावेतो 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७( १) (३ ) अन्वये प्रतिबंध आदेश करण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांनी विनंती केली आहे . 
त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले की , जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नाला धरून विरोधी पक्ष, विविध संघटना यांचेकडून होणारे मोर्चे, धरणे तसेच 
जिल्ह्यात सर्वत्र दारुबंदी करण्यात यावी याकरिता करण्यात येणारे संभाव्य विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम लक्षात घेता यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. करीता जिल्ह्यात शांतता राहण्याच्या दृष्टिने तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ , याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती 
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्यांच्याजवळ , 

१. शस्त्र, काठी , तलवार , बंदुका बाळगणार नाहीत . 

२. लाठ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ 
बाळगणार नाहीत . 

कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाही . 
४ . दगड, क्षेपणिक उपकरणे किंवा बॅलेस्टिक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 

५. आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप /विटंबनात्मक नकला करणार नाही, सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी, घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत, 
व्यक्तीच्याकिंवा शवांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 

६. व्यक्तीच्याकिंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजुन दुखावण्याच्या उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार 
नाहीत . 

तसेच ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) ( ३ ) यवतमाळ 
जिल्ह्यात पांच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 

आणखी असेही आदेशीत करीत आहे, की , प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय / 
निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस 
व कार्यक्रमास लागु राहणार नाही. विशेषरीत्या मिरवणुकीबाबत / कार्यक्रमाबाबत परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ किंवा 
त्यांनी प्राधिकृत केलेले इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील. 

___ सदरील आदेश मी , यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे. सदरचा आदेश दिनांक २० एप्रिल २०१६ चे ०० . ०० वाजता (मध्यरात्री ) 
पासून ते ४ मे २०१६ चे २४ . ०० वाजता ( मध्यरात्री) पर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागु असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिद्धी 
दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे पोलिसांनी करावी. तसेच सदर आदेश सर्व उप जिल्हाधिकारी / तहसीलदार / पोलीस 
स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 


हे आदेश आज दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ . 


३ । 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८, २०१६ / वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ 

MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 


NOTIFICATION 


n - 1 


No. MSLSA / 2016 / 800 . - In exercise of the powers conferred under the provision of section 
22 - B ( 2 ) (a ) of the Legal Services Authorities Act, 1987 , the Hon ble the Chief Justice of High 
Court of Bombay and Patron -in - Chief of Maharashtra State Legal Services Authority has been 
pleased to appoint Shri Shankar Trimbakrao Dhawale , retired District Judge as a Chairman of 
Permanent Lok Adalat at Aurangabad constituted under section 22 - B of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 to exercise of the powers and perform the functions conferred on Chapter 
VI- A of the Legal Services Authorities Act, 1987 within the Aurangabad Jurisdiction for the 
period from 1st May 2016 to 31st March 2017 . 


By order in the name of Patron - in - Chief , MSLSA , 


SUNIL K . KOTWAL , 

Member Secretary , 
Maharashtra State Legal Services Authority . 


ATT 16 - ( .3 .fq .) - 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२- १८, २०१६/ वैशाख २२- २८, शके १९३८ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १ / २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत 

महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 

दरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ 
स्वसुख निरभिलाषा 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 
दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : ०२२- २२६७ ३९१५ 
ई- मेल : sec. mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

https : / / mahampsc.mahaonline. gov .in 


पदे 


| 


9 


८ 


m 


6 


१५ 


| 


| 


| 


। 


महाराष्ट्र कृषि सेवा पूर्व परीक्षा- २०१६ 
धारिका क्रमांक : एमएपी -१११६ / सीआर - ११/ २०१६/ तीन 

जाहिरात क्र . १३/ २०१६ 
खालील तक्त्यामधील पदावरील भरतीकरिता आयोगामार्फत महाराष्ट्र कृषि सेवा पूर्व परीक्षा २०१६ रविवार , दिनांक १० जुलै 
२०१६ रोजी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद , मुंबई , नागपूर व पुणे या जिल्हांकेद्रांवर घेण्यात येईल . 

२ . प्रस्तुत जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . 
३. उपलब्ध पदसंख्या : 
१. महाराष्ट्र कृषि सेवा गट -ब (कनिष्ठ ) ( एकूण ५० पदे ) 
प्रवर्ग अ. जा . अ.ज . वि. जा . भ.ज . भ. ज. भ. ज. इ.मा .व. वि . मा.प्र. एकूण खुला एकूण 
( अ ) ( ब ) ( क ) 

मागासवर्गीय 
पदसंख्या 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 
( १) सर्वसाधारण ४ ४ १ १ १ १ ७ १ १८ १६ ३४ 
( २ ) महिला २ १ 

- - १ 

- 
(३ ) खेळाडू 
( ४ ) विकलांग 

एकूण पद १- श्रवणशक्तीतील दोष -१ पद 
३.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. संबंधित 
विभागाकडून विहित कालावधित सुधारित मागणीपत्र प्राप्त झाल्यास , त्याचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेत करण्यात येईल . 

३.२ महिला खेळाडूंचे आरक्षण शासनाने यांसंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील . 
___ ३. ३ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये 
न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी ( Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन कामीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत स्पष्टपणे दावा करणे 
आवश्यक आहे . 

३. ४ वि . जा . ( अ), भ.ज . ( ब), भ.ज . ( क ) व भ. ज. (ड ) वर्गवारीसाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित 
पदासासाठी संबंधित वर्गवारीतील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणानुसार उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा 
विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल . 

३. ५ गुणवत्ताधारक पात्र खेळाडू आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची प्रमाणपत्रे ते ज्या संवर्गासाठी अर्ज करीत आहेत. 
त्याकरिता विहित दर्जाची असल्याबाबत या पदासाठी अर्ज सादर करताच सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून खातरजमा करून घ्यावी. तरच त्यांना 
गुणवत्ताधारक पात्र खेळाडू आरक्षणाचा लाभ घेता येईल . 

३. ६ खेळाडूंसाठी आरक्षित पदाकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची पात्र खेळाडू असल्याबाबतची सर्व प्रमाणपत्रे मुलाखतीस 
आमंत्रित केल्यानंतर प्रस्तुत पदांच्या मुलाखतीपूर्वी संचालक , क्रीडा व युवक संचालनालय, पुणे यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक 
आहे. तसेच संचालक , क्रीडा व युवक संचालनालय यांच्याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना खेळाडू उमेदवाराने आपली खेळाडू विषयक सर्व 
प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८, २०१६ / वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ ५ 
३. ७ शासन निर्णय, कृषि पशुसंवर्धन , दुग्धव्यावसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग , क्रमांक कृषिआ . १२०४/ प्र.क्र . ३८७( १) / 
१६ - ओ, दिनांक २४ जानेवारी २०११ नुसार श्रवणशक्तीतील दोष व चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या 
पात्रतेचे निकष धारण करणारे विकलांग उमेदवार गुणवत्तेनुसार शिफारशींसाठी पात्र असतील . प्रस्तुत पदावर नियुक्तीसाठी अंधत्व किंवा 
क्षीणदृष्टी उमेदवार पात्र नाहीत . 

३. ८ विकलांग व्यक्तीसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
क्रमांक अप्रकि २०१२/ प्र. क्र . २९७ / आरोग्य ६, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे वितरित 
करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील विकलंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. . 

३.९ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक , सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक एसआरव्ही १०१२ / प्र. क्र . १६ / १२ / १६- अ , दिनांक १३ 
ऑगस्ट २०१४ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 

३. १० परीक्षेच्या कोणत्याही टप्यावर मागासवर्गीयांसाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी /निकषासंदर्भात 
कोणतीही सूट / सवलत घेतली असल्यास अशा उमेदवारांची अमागास (सर्वसाधारण ) पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही . 

३. ११ विकलांग उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार लेखनिकाची मदत घेता येईल . तथापि , अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून सात ( ७ ) 
दिवसांच्या आत यासंदर्भात संबंधित उमेदवाराने आयोगास स्वतंत्रपणे पत्राद्वारे विनंती करणे आवश्यक आहे . 

३.१२ प्रस्तुत भरतीकरिता “ महाराष्ट्र शासकीय गट- अ व गट - ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर सरळसेवा व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५ ” लागू आहेत . 

४ वेतनश्रेणी : रु . ९,३०० - ३४ ,८०० + ग्रेड पे रु . ४, ४०० 
५ पात्रता : 
५ .१ : भारतीय नागरिक. 

५ .२ वयोमर्यादा :- दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजी किमान १८ वर्षे असावे व ३३ वर्षांपेक्षा ( मागासवर्गाकरिता ३८ वर्षांपेक्षा) जास्त 
नसावे. 

५. ३ उच्च वयोमर्यादा खालील बाबतीत शिथिलक्षम : 
५ .३.१ : महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपेक्षा शिथिलक्षम . 
५. ३. २ : पात्र खेळाडूंच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपेक्षा शिथिलक्षम . 
५ .३. ३ : माजी सैनिक , आणिबाणी व अल्पसेवा राजदिष्ट अधिकारी यांचेसाठी कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम . 
५. ३. ४ : विकलांग उमेदवारांच्या बाबतीत वयाच्या ४५ वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम . 

५. ३. ५ : विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 
५. ३. शैक्षणिक अर्हता : 

५. ३.१ : मान्यताप्राप्त संस्थेकडून कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी अथवा उद्यानविद्या या विषयातील पदवी किंवा त्याच विद्याशाखेतील 
अन्य कोणतीही समतूल्य अर्हता. 

५.३. २ : प्रस्तुत भरतीकरिता खालील शैक्षणिक अर्हता शासनाने बी. एसस्सी. ( कृषि)/ बी .टेक ( कृषि अभियांत्रिकी) व तत्सम 
पदव्यांशी समतूल्य म्हणून मान्य केल्या आहेत : 


अनुक्रमांक संदर्भ 

अर्हता 
___ शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय ( १) बी . एसस्सी ( कृषि जैव तंत्रज्ञान ) 

विभाग, क्रमांक : आकृवि-१२११ /प्र. क्र . २०८ /१५ -ए, दिनांक ७ सप्टेंबर ( २) बी. एसस्सी ( कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन ) 
२०११ . 

( ३ ) बी. एसस्सी ( गृह विभाग ) 
( ४ ) बी . टेक ( अन्नतंत्र ) 
( ५ ) बी . एफ . एसस्सी . 

( ६ ) बी . एसस्सी. ( उद्यानविद्या ) 
५.३. ३ : पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार सुद्धा या पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 
२०१६ च्या प्रवेशासाठी अर्हताप्राप्त ठरणाऱ्या उमेदवारांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा, २०१६ चे अर्ज स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम 
दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

५. ३. ४ : मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 
५. ४ नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

५. ४.१ : जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय / व्यायसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी 
केलेल्या नियमानुसार विभागीय / व्यायसायिक परीक्षा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ -१८, २०१६ / वैशाख २२ - २८, शके १९३८ 
५ . ४. २ : हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर व्यक्ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

५. ४. ३ : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण 
करणे आवश्यक राहील . 
६. परीक्षेचे टप्पे - तीन 

६. १ : प्रस्तुत परीक्षा खालील तीन टप्प्यांमध्ये घेण्यात येईल . 
(१) पूर्व परीक्षा २०० गुण 
( २) मुख्य परीक्षा ६०० गुण 
(३ ) मुलाखत ७५ गुण 

६. २ : पात्रतेसंदर्भात अर्जामधील दाव्याच्या पुष्टर्थ मुलाखतीच्या वेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. 
सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न कल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल . 

७ . पर्व परीक्षेसाठी शल्क : ७ . १ : अमागास रु . ३७३ ७ . २ मागासवर्गीय रु . २७३ 
८ . अर्ज करण्याची पद्धत . 
८.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील . 

८.२ पात्र उमेदवारांना वेब - आधारित ( Web -based ) ऑनलाईन अर्ज http :/ / mahampsc. mahaonline. gov.in या संकेतस्थळाद्वारे 
दिनांक ६ एप्रिल २०१६ ते दिनांक २६ एप्रिल २०१६ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील . 

८. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज / माहिती सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या http : / / mahampsc. mahaonline. gov.in 
तसेच www. mpsc. gov. in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 

८. ४ ऑनलाईन पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे व 
आयोगास अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल . 

८.५ आयोगास चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्वनिवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 
८. ६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही . 
८. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता खालील नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 

८. ७. १ शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या लिंक वर क्लिक करावे . 

८. ७. २ “ माझे खाते ” या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर “ माझे अॅप्लिकेशन " सदरातील “ स्पर्धात्मक परीक्षा ” या 
लिंक वर क्लिक करावे. 

८. ७. ३ “ स्पर्धात्मक परीक्षा ” या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/ न भरल्याच्या नोंदीसह 
दिसेल . ज्या पदासमोर — Unpaid असे लिहिलेले असेल , त्या ठिकाणी — Pay Now अशी लिंक उपलब्ध असेल . 
८ . ७. ४ — Pay Now या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील . 

( १) ऑनलाईन पेमेंट (२) नागरी सुविधा केंद्र ( ३) चलनाद्वारे . 
८. ७. ५ उमेदवार क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करता येईल . 

८ . ७. ६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 
जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील . 

८. ७ . ७ चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याच्या पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या 
कोणत्याही शाखेत , बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

८. ७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या 
दिवशी अर्ज सादर अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

८ . ७. ९ विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे 
झाल्यास चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २६ एप्रिल २०१६ रोजी २३ - ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर 
सदर वेबलिंक बंद होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८, २०१६ / वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ ७ 
८. ७.१० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २७ एप्रिल २०१६ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन 
वेळेत भरणे बंधनकारक आहे . विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही . तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला 
जाणार नाही . 
८. ८ केंद्र निवड : 

८. ८.१ परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे . त्याकरिता “ माझे खाते ” मधील 
संबंधित परीक्षेची निवड करावी . त्यानंतर “ केंद्र निवडा " या पर्यावावर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची क्षमता 
दर्शविली जाईल. केंद्राच्या क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्राप्त झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून, दुसरे केंद्र निवडावे, असा संदेश 
प्राप्त होईल . केंद्राची निवड केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निवडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल . 

८.८. २ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चसनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरण्याच्या दिनांकाच्या दुसऱ्या दिवशी 
केंद्र निवडीची प्रक्रिया करू शकतील . दुसरा दिवस कार्यालयीन सुट्टी अथवा रविवारचा असेल , तर कार्यवाही त्यानंतर लगेच येणाऱ्या पुढील 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी करता येईल . 

९ प्रवेश प्रमाणपत्र : 

९.१ प्रस्तुत परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर प्रवेश प्रमाणपत्र उमेदवाराच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 

९. २ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वतःचे प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय , परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही . 

९. ३ परीक्षेस येतेवेळी स्वतःच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वतःचे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट , 
पॅन कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसेन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यापैकी किमान कोणतेही एक ओळखपत्र व त्याची छायांकीत प्रत आणणे 
अनिवार्य आहे. 

१०. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे . अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता, आरक्षण , 
वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, इत्यादी बाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या 
www. mpsc. gov .in या संकेतस्थाळावरील स्पर्धा परीक्षा अंतर्गत “ उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना ” तसेच “ परीक्षा ” या 
विभागातील “ महाराष्ट्र कृषि सेवा परीक्षा ” अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन व्हावे आयोगाच्या 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 

११. प्रस्तुत परीक्षेच्या सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www. mpsc.gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१२. सविस्तर जाहिरात आयोगाच्या — www. mpsc. gov.in तसेच https : mahampsc. mahaonline. gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


मुंबई , 


दिनांक ६ एप्रिल २०१६. 


सुचिता ज. परब, 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


(१ ) आयोगाच्या कार्यालयात , परीक्षा कक्षात , परीक्षा केंद्राच्या परिसरात , तसेच शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन , अथवा 

इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे . 
( २ ) मुलाखतीच्यावेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर परीक्षेची उमेदवारी नाकारली जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२- १८, २०१६/ वैशाख २२- २८, शके १९३८ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ 

दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
स्वस निरभिलाषा 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 
। खियते लोकहेतोः दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/ १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : ०२२ -२२६७ ३९१५ 

ई-मेल : sec_ mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc.gov.in 

___ https: / mahampsc. mahaonline. gov.in 


W 


| 


सहायक कक्ष अधिकारी पूर्व परीक्षा - २०१६ 
धारिका क्रमांक : एएसपी -०३१६ / सीआर - १६ / २०१६ / तीन 

जाहिरात क्र . २५ / २०१६ 
शासनाच्या मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयातील एकूण ४३ पदांच्या भरतीकरिता आयोगातर्फे सहायक कक्ष 
अधिकारी पूर्व परीक्षा, २०१६ रविवार , दिनांक ३१ जुलै २०१६ रोजी महाराष्ट्रातील ३७ जिल्हाकेंद्रावर घेण्यात येईल . 

२. प्रस्तुत जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटीची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . 
३. उपलब्ध पदसंख्या : 
सहायक कक्ष अधिकारी , गट - ब ( अराजपत्रित ) ( एकूण ३५ + ८ # = ४३ पदे ) 
प्रवर्ग अ. जा . अ. ज. वि . जा . भ. ज. भ. ज. भ. ज. इ. मा. व. वि. मा.प्र. एकूण खुला एकूण 
( अ ) ( ब ) ( क ) ( ड ) 

मागासवर्गीय 

पदे 
पदसंख्या ३ ४ + १ * २ १ + १ * 

२ २२ 
रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 
( १) सर्वसाधारण २ ३ १ २ - 
( २ ) महिला १ २ १ - 
( ३ ) खेळाडू 
( ४ ) विकलांग 

श्रवणशक्तीतील दोष १* पद 

* अनुशेषाची पदे # महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील पदे 
३.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे . संबंधित 
विभागाकडून विहित कालावधीत सुधारित मागणीपत्र प्राप्त झाल्यास , त्याचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेत करण्यात येईल . 

३. २ महिला व खेळाडूंचे आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील . 

३. ३ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाच्या लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये 
न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी ( Domiciled ) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रीमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत ( अ. जा . व अ. ज . ) 
वगळून स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे . 

३. ४ वि . जा . ( अ), भ. ज. ( ब), भ. ज. ( क ) व भ. ज . ( ड ) वर्गवारीसाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित 
पदासाठी संबंधित वर्गवारीतील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा 
विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल . 

३. ५ गुणवत्ताधारक पात्र खेळाडू आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची प्रमाणपत्रे ते ज्या संवर्गासाठी अर्ज करीत आहेत . 
त्याकरिता विहित दर्जाची असल्याबाबत या पदासाठी अर्ज सादर करताच सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून खातरजमा करून घ्यावी. तरच त्यांना 
गुणवत्ताधारक पात्र खेळाडू आरक्षणाचा लाभ घेता येईल . 

३. ६ खेळाडूंसाठी आरक्षित पदाकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची पात्र खेळाडू असल्याबाबतची सर्व प्रमाणपत्रे मूळ प्रमाणपत्राच्या 
तपासणीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून आमंत्रित केल्यानंतर प्रमाणपत्राच्या तपासणीकरिता येण्यापूर्वी संचालक , क्रीडा व युवक संचालनालय , 
पुणे यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच संचालक , क्रीडा व युवक संचालनालय यांच्याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना 
खेळाडू उमेदवाराने आपली खेळाडू विषयक सर्व प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२- १८ , २०१६ / वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ ९ 
३. ७ शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक कअस . १३१५ / प्र. क्र . १२० / १४ब , दिनांक १६ एप्रिल २०१६ नुसार अंधत्व किंवा 
क्षीणदृष्टी , श्रवणशक्तीतील दोष व चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे 
विकलांग उमेदवार गुणवत्तेनुसार शिफारशीसाठी पात्र असतील . 

३.८ विकलांग व्यक्तींसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
क्रमांक अप्रकि २०१२ / प्र. क्र . २९७ / आरोग्य ६, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे वितरित 
करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील विकलांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे . 

३. ९ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक , सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक एसआरव्ही . १०१२ / प्र. क्र . १६/ १२/ १६- अ, दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१४ आणि तद्नंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
__ ३. १० परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर मागासवर्गीयांसाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी /निकषासंदर्भात 
कोणतीही सूट / सवलत घेतली असल्यास अशा उमेदवारांची अमागास ( सर्वसाधारण ) पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही. 

३.११ “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र . २०५३/ २०१४, श्री . संजित शुक्ला विरुद्ध महाराष्ट्र शासन 
व इतर संलग्न याचिका प्रकरणी होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या आरक्षणास मान्यता. " 

३.१२ विकलांग उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार लेखनिकाची मदत घेता येईल . तथापि, अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून सात ( ७ ) 
दिवसाच्या आत यासंदर्भात संबंधित उमेदवाराने आयोगास स्वतंत्रपणे पत्राद्वारे विनंती करणे आवश्यक आहे . 

४ वेतनश्रेणी : रु . ९,३००- ३४ ,८०० + ( ग्रेड पे रु . ४,३०० ) अधिक नियमानुसार भत्ते . 
५ पात्रता : 
५. १ : भारतीय नागरिकत्व. 
५ .२ वयोमर्यादा. - दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजी किमान १८ वर्षे पूर्ण केलेली असावी व ३८ वर्षे पूर्ण केलेले नसावे . 
५. ३ उच्च वयोमर्यादा खालील बाबतीत शिथिलक्षम . 
५ .३.१ : महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपेक्षा शिथिलक्षम . 
५ .३. २ : पात्र खेळाडूंच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षांपेक्षा शिथिलक्षम . 
५. ३. ३ : माजी सैनिक , आणिबाणी व अल्पसेवा राजदिष्ट अधिकारी यांचेसाठी कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम . 
५. ३. ४ : विकलांग उमेदवारांच्या बाबतीत वयाच्या ४५ वर्षापर्यंत शिथिलक्षम . 
५. ३. ५ : विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही . 
५. ४ शैक्षणिक अर्हता : 

५. ४.१ : सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य केलेली समतुल्य अर्हता . 

५. ४. २ : पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार सुद्धा या पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु, सहायक कक्ष अधिकारी पूर्व 
परीक्षा , २०१६ च्या प्रवेशासाठी अर्हताप्राप्त ठरणाऱ्या उमेदवारांनी सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा , २०१६ चे अर्ज स्वीकारण्याच्या 
विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

५. ४. ३ : मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 
५ . ५ नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

५. ५ .१ : जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय / व्यावसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी 
केलेल्या नियमानुसार विभागीय / व्यावसायिक परीक्षा. 

५.५. २ : हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा 
तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

५. ५. ३ : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण 
करणे आवश्यक राहील . 
६ . परीक्षेचे टप्पे - दोन 

६. १ : प्रस्तुत परीक्षा खालील दोन टप्प्यामध्ये घेण्यात येईल . 
(१ ) पूर्व परीक्षा १०० गुण 
( २) मुख्य परीक्षा २०० गुण 
७. पूर्व परीक्षेसाठी शुल्क . - ७.१ अमागास रु. ३७३ ७. २ मागासवर्गीय रु. २७३. 


भाग एक - ( म .उ. वि .) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे १२- १८ , २०१६/ वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ 
८. अर्ज करण्याची पद्धत. 
८.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 

८. २ पात्र उमेदवाराला वेब- आधारित ( Web- based ) ऑनलाईन अर्ज http:/ / mahampsc. mahaonline. gov .in या संकेतस्थळाद्वारे 
दिनांक २९ एप्रिल २०१६ ते दिनांक १९ मे २०१६ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील . 

८. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज / माहिती सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https: / / mahampsc. mahaonline. gov.in 
तसेच www. mpsc. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

८. ४ ऑनलाईन पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे 
व आयोगास अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल . 

८. ५ आयोगास चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्वनिवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात 
येईल . 

८. ६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
८. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता खालील नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 

८. ७.१ शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या लिंक वर क्लिक करावे. 

८. ७. २ “ माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर “ माझे अॅप्लिकेशन " सदरातील “ स्पर्धात्मक परीक्षा ” या लिंक 
वर क्लिक करावे . 

८ . ७. ३ “ स्पर्धात्मक परीक्षा ” या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/ न भरल्याच्या नोंदीसह 
दिसेल . ज्या पदासमोर — Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी — Pay Now अशी लिंक उपलब्ध असेल . 
८ . ७. ४ — Pay Now या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर तीन पर्याय उपलब्ध होतील . 

( अ) ऑनलाईन पेमेंट ( ब ) नागरी सुविधा केंद्र ( क ) चलनाद्वारे . 
८. ७. ५ क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करता येईल . 

८. ७. ६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 
जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील . 

८. ७. ७ चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या 
कोणत्याही शाखेत , बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो . 

८. ७. ८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या 
दिवशी अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे . 

८. ७. ९ विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क 
भरावयाचे झाल्यास चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक १९ मे २०१६ रोजी २३- ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 
त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल . 

८. ७. १० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २० मे २०१६ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन 
वेळेत भरणे बंधनकारक आहे . विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही . तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही 
केला जाणार नाही. 
८.८ केंद्र निवड : 

८. ८.१ परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता “ माझे 
खाते ” मधील संबंधित परीक्षेची निवड करावी. त्यानंतर “ केंद्र निवडा ” या पर्यावावर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची 
क्षमता दर्शविली जाईल. केंद्राच्या क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्राप्त झाले असतील , तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून , दुसरे केंद्र निवडावे, असा 
संदेश प्राप्त होईल . केंद्राची निवड केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निवडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८, २०१६ / वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ ११ 

८. ८. २ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरण्याच्या दिनांकाच्या दुसऱ्या दिवशी 
केंद्र निवडीची प्रक्रिया करू शकतील. दुसरा दिवस कार्यालयीन सुट्टी अथवा रविवारचा असेल, तर सदर कार्यवाही त्यानंतर लगेच घेणाऱ्या 
पुढील कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी करता येईल . 
९. प्रवेशप्रमाणपत्र : 

९.१ प्रस्तुत परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर प्रवेशप्रमाणपत्र उमेदवाराच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल . 
त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 

९.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वतःचे प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

९. ३ परीक्षेस येतेवेळी स्वतःच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वतःचे आधार कार्ड , निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र , पासपोर्ट , पॅन 
कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसेन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यापैकी किमान कोणतेही एक ओळखपत्र व त्याची छायांकित प्रत सोबत 
आणणे अनिवार्य आहे. 

१० . प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता, आरक्षण , 
वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम , इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या 
www. mpsc. gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा परीक्षा अंतर्गत “ उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना ” तसेच “ परीक्षा ” या विभागातील 
“ सहायक कक्ष अधिकारी परीक्षा ” अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन व्हावे आयोगाच्या संकेतस्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 

११. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


१२. सविस्तर जाहिरात आयोगाच्या www. mpsc. gov.in तसेच https: / / mahampsc. mahaonline. gov .in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे. 


मुंबई, 


दिनांक २९ एप्रिल २०१६. 


सुचिता ज. परब , 

उप सचिव, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


(१ ) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात , परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन , अथवा 

इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे . 
( २ ) मुलाखतीच्या वेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर परीक्षेची उमेदवारी नाकारली जाईल. 


भाग एक - ( म . उ.वि .) - ३ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ -१८ , २०१६/ वैशाख २२ - २८, शके १९३८ 

THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 /LEAVE /11/2016 . — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names : 


Name and Designation 
1. Shri S . M . Chandgade, 

Additional Chief Metropolitan Magistrate , 

9th Court, Bandra , Mumbai. 
2 . Shri S . M . Chandgade , 

Additional Chief Metropolitan Magistrate , 
9th Court , Bandra , Mumbai. 


Period of Leave 
2 days Commuted Leave on 11th 
February 2016 and 12th February 
2016 . 


3 . Shri P . M . Nagalkar, 

Additional Chief Metropolitan Magistrate , 
11th Court, Kurla , Mumbai. 


3 days Earned Leave from 16th 
February 2016 to 18th February 
2016 , suffix 19th February 2016 
being holiday on account of 
Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti. 
4 days Earned Leave on 23rd 
February 2016 to 26th February 
2016 with permission to suffix 
27th February 2016 and 28th 
February 2016 being 4th Saturday and 
Sunday respectively . 
3 days Earned Leave from 22nd 
February 2016 to 24th February 
2016 , prefix 21st February 2016 being 
Sunday . 


4 . Shri N . B . Shinde , 

Additional Chief Metropolitan Magistrate , 
19th Court, Esplanade, Mumbai. 


5 . Shri N . B . Shinde , 

Additional Chief Metropolitan Magistrate , 
19th Court , Esplanade, Mumbai. 


Extension of 2 days Earned 
Leave on 25th February 2016 
and 26th February 2016 , suffix 27th 
February 2016 and 28th February 2016 
being 4th Saturday and Sunday 
respectively . 
8 days Commuted Leave from 5th 
February 2016 to 12th February 2016 
with permission to leave headquarter . 


6 . Shri W . A . Deshmukh , 

Additional Chief Metropolitan Magistrate, 
31st Court, Vikhroli, Mumbai. 


4 


7 . Shri W . A . Deshmukh , 

Additional Chief Metropolitan Magistrate , 
31st Court, Vikhroli, Mumbai. 


8 . Shri W . A . Deshmukh , 

Additional Chief Metropolitan Magistrate , 
31st Court, Vikhroli, Mumbai. 


4 days Commuted leave from 17th 
February 2016 to 20th February 2016 
with permission to suffix 21st February 
2016 being Sunday. 
4 days Commuted Leave from 23rd 
February 2016 to 26th February 2016 
with permission to suffix 27th February 
2016 and 28th February 2016 being 4th 
Saturday and Sunday respectively . 


9 . Shri G . G . Bharne, 

Metropolitan Magistrate , 
12th Court, Bandra , Mumbai. 


7 days Earned Leave from 20th February 
2016 to 26th February 2016 with 
permission to leave headquarter . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८, २०१६ / वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ 


१३ 


10 . 


Name and Designation 
Shri P . P . Kulkarni, 
Metropolitan Magistrate , 
17th Court , Borivali, Mumbai. 


11. Ms. M . M . Patil , 

Metropolitan Magistrate , 
20th Court, Mazgaon , Mumbai now 
(at present), Metropolitan Magistrate , 
59th Court, Kurla , Mumbai. 


Period of Leave 
4 days Earned Leave from 23rd February 
2016 to 26th February 2016 with 
permission to suffix 27th February 2016 
and 28th February 2016 being 4th 
Saturday and Sunday respectively . 
4 days Earned Leave from 15th February 
2016 to 18th February 2016 with 
permission to prefix 13th February 2016 
and 14th February 2016 being 2nd 
Saturday and Sunday respectively and 
suffix 19th February 2016 being holiday 
on account of Chhatrapati Shivaji Maharaj 
Jayanti. 
3 days Earned Leave from 15th February 
2016 to 17th February 2016 with 
permission to prefix 13th February 2016 
and 14th February 2016 being 2nd 
Saturday and Sunday respectively . 
Extension of One day Earned Leave on 
18th February 2016 , suffix 19th February 
2016 being Chhatrapati Shivaji Maharaj 
Jayanti. 
3 days Commuted Leave from 1st 
February 2016 to 3rd February 2016 . 


12 . Shri G . R . Taur , 

Metropolitan Magistrate, 
32nd Court, Bandra , Mumbai. 


13 . Shri G . R . Taur , 

Metropolitan Magistrate , 
32nd Court , Bandra , Mumbai. 


. . 4 days Earned Leave from 1st 

February 2016 to 4th February 2016 . 


22 days Commuted Leave from 5th 
February 2016 to 26th February 2016 . 


. . 3 days Commuted Leave from 16th 

February 2016 to 18th February 2016 . 


14 . Shri D . L . Bhagwat , 

Metropolitan Magistrate , 

35th Court, C . S . T . Mumbai. 
15 . Shri A . S . Pandharikar , 

Metropolitan Magistrate , 

44th Court , Andheri, Mumbai. 
16 . Shri A . S . Pandharikar, 

Metropolitan Magistrate , 

44th Court, Andheri, Mumbai. 
17. Shri R . R . Bhagwat , 

Metropolitan Magistrate , 

49th Court , Vikhroli, Mumbai. 
18 . Shri K . N . Shinde , 

Metropolitan Magistrate , 

50th Court , Vikhroli, Mumbai. 
19 . Shri A . A . Ayachit , 

Metropolitan Magistrate , 

51st Court , Kurla , Mumbai. 
20 . Shri A . A . Ayachit, 

Metropolitan Magistrate , 

51st Court, Kurla , Mumbai. 
21. Ms. M . S . Kakade , 

Metropolitan Magistrate , 

53rd Court , Mulund , Mumbai. 
22 . Shri P . P . Abhang , 

Metropolitan Magistrate , 
55th Court , Vile Parle , Mumbai. 


14 days Earned Leave from 2nd February 
2016 to 15th February 2016 with 
permission to leave headquarter . 
4 days Commuted Leave from 5th 
February 2016 to 8th February 2016 . 


9 days Commuted Leave from 17th 
February 2016 to 25th February 2016 . 


. . 2 days Commuted Leave on 22nd 

February 2016 and 23rd March 2016 . 


4 days Earned Leave from 17th February 
2016 to 20th February 2016 with 
permission to suffix 21st February 2016 
being Sunday . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८ , २०१६/ वैशाख २२ -२८, शके १९३८ 


Name and Designation 


Period of Leave 


6 days Earned Leave from 15th February 
2016 to 20th February 2016 . 


23 . Ms. S . R . Tiwari, 

Metropolitan Magistrate , 
56th Court , Mazgaon , Mumbai. 
Shri M . N . Patil , 
Metropolitan Magistrate , 
61st Court, Kurla , Mumbai. 


24. 


3 days Earned Leave from 24th February 
2016 to 26th February 2016 with 
permission to suffix 27th February 2016 
and 28th February 2016 being 4th 
Saturday and Sunday respectively. 
5 days Earned Leave from 18th February 
2016 to 22nd February 2016 . 


25 . Shri S . T . Maliye , 

Metropolitan Magistrate , 
70th Court, Mazgaon , Mumbai. 


On return from leave the abovementioned Judicial Officers are re -posted to their respective 
posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) (6 ) (i) of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule 
1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective post had 
they not proceeded on leave during the above period . 


Mumbai, 
dated the 12th April 2016 . 


M . S . BODHANKAR , 
Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai. 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 /LEAVE /12 /2016 . — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against his names : 
Name and Designation 

Period of Leave 
1 . Shri S . E . Bangar, 

5 days Commuted Leave from 22nd 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , February 2016 to 26th February 
2nd Court , Mazgaon , Mumbai. 

2016 . 
2 . Shri S . E . Bangar, 

Extension of 7 days Commuted Leave 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , from 27th February 2016 to 4th March 
2nd Court , Mazgaon , Mumbai. 

2016 . 
3 . Ms. R . V . Adone, 

3 days Earned Leave from 8th March 2016 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , to 10th March 2016 , prefix 7th March 
3rd Court , Esplanade, Mumbai. 

2016 being holiday on account of 

Mahashivratri. 
4 . Ms. K . D . Shirbhate, 

5 days Earned Leave from 29th February 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 4th March 2016 , prefix 28th 
4th Court, Girgaon , Mumbai. 

February 2016 being Sunday . 
5 . Ms. K . D . Shirbhate, 

7 days Earned Leave from 8th March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 14th March 2016 . 
4th Court, Girgaon , Mumbai 
Shri C . S . Datir , 

. . 4 days Earned Leave from 8th March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 11th March 2016 with permission 
5th Court , Dadar , Mumbai 

to prefix 6th March 2016 being Sunday 
and 7th March 2016 being holiday on 
account of Mahashivratri and suffix 12th 
March 2016 being 2nd Saturday . 


6 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८, २०१६ / वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ 


१५ 


Name and Designation 


Period of Leave 


11 . Shri 


7 . Shri K . M . Jaiswal 

. . 8 days Earned Leave from 8th March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 15th March 2016 , prefix 6th 
8th Court, Esplanade , Mumbai. 

March 2016 being Sunday and 7th March 
2016 being holiday on account of 

Mahashivratri. 
8 . Shri S . M . Chandgade , 

3 days Earned Leave from 3rd March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 5th March 2016 , suffix 6th March 
9th Court, Bandra , Mumbai. 

2016 being Sunday . 
9. Shri S . M . Chandgade , 

3 days Earned Leave from 9th March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 11th March 2016 , suffix 12th 
9th Court, Bandra , Mumbai. 

March 2016 being 2nd Saturday . 
Shri P . M . Nagalkar, 

3 days Earned Leave from 9th March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 11th March 2016 . 
11th Court , Kurla , Mumbai. 
Shri P . M . Nagalkar, 

Extension of 5 days Earned Leave from 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 12th March 2016 to 16th March 2016 . 

11th Court, Kurla , Mumbai. 
12 . Shri N . B . Shinde , 

5 days Earned Leave from 1st March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 5th March 2016 with permission 
19th Court , Esplanade , Mumbai. 

to suffix 6th March 2016 being Sunday . 
13 . Shri D . B . Patange , 

3 days Earned Leave from 3rd March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 5th March 2016 , suffix 6th March 
22nd Court, Andheri, Mumbai. 

2016 being Sunday . 
14 . Shri D . B . Patange , 

3 days Earned Leave from 9th March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate, 2016 to 11th March 2016 , suffix 12th 
22nd Court, Andheri, Mumbai. 

March 2016 being 2nd Saturday . 
15 . Shri A . I. Perampalli, 

5 days Earned Leave from 1st March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 5th March 2016 with permission 
24th Court, Borivali, Mumbai. 

to suffix 6th March 2016 being Sunday 
and 7th March 2016 being holiday on 

account of Mahashivratri. 
16 . Shri A . I. Perampalli , 

3 days Earned Leave from 9th March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 11th March 2016 with permission 
24th Court, Borivali, Mumbai. 

to leave headquarter . 
17 . Shri M . R . Natu , 

4 days Earned Leave from 8th March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate 2016 to 11th March 2016 , prefix 7th 
37th Court, Esplanade, Mumbai. 

March 2016 being holiday on account of 
Mahashivratri and suffix 12th March 2016 
and 13th March 2016 being 2nd Saturday 

and Sunday , respectively . 
18 . Shri M . R . Natu , 

3 days Earned Leave from 21st March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 23rd March 2016 , prefix 20th 
37th Court , Esplanade, Mumbai. 

March 2016 being Sunday and suffix 24th 
March 2016 to 27th March 2016 being 
holiday on accounts of Holi/Dhuliwandan , 
Good Friday , 4th Saturday and Sunday , 

respectively . 
TT 105 - ( 7 . 3. fa .) - 8 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८ , २०१६/ वैशाख २२ -२८, शके १९३८ 


Name and Designation 


Period of Leave 


22 


19 . Shri C . S. Baviskar, 

. . 4 days Earned Leave from 8th March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 11th March 2016 , prefix 6th 
38th Court , Ballard Pier , Mumbai. 

March 2016 being Sunday and 7th 
March 2016 being holiday on account of 
Mahashivratri and suffix 12th March 2016 
and 13th March 2016 being 2nd Saturday 

and Sunday respectively . 
20 . Shri G . P . Deshmukh , 

3 days Earned Leave from 8th March 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 2016 to 10th March 2016 , prefix 7th 
47th Court , Esplanade, Mumbai. 

March 2016 being holiday on accounts of 

Mahashivratri. 
21. Shri A . K . Kale, 

2 days Commuted Leave on 15th March 
Metropolitan Magistrate , 

2016 and 16th March 2016 . 
6th Court, Mazgaon , Mumbai. 
Shri G . G . Bharne, 

3 days Earned Leave from 21st March 
Metropolitan Magistrate , 

2016 to 23rd March 2016 with permission 
12th Court , Bandra , Mumbai. 

to suffix 24th March 2016 and 25th March 
2016 being holiday on accounts of Holi/ 
Dhuliwandan and Good Friday 

respectively . 
23 . Shri V . B . Bohra , 

4 days Earned Leave from 8th March 
Metropolitan Magistrate , 

2016 to 11th March 2016 with permission 
13th Court , Dadar , Mumbai. 

to prefix 6th March 2016 being Sunday 
and 7th March 2016 being holiday on 
account of Mahashivratri and suffix 12th 
March 2016 and 13th March 2016 being 

2nd Saturday and Sunday respectively . 
24 . Shri B . S . Kharade , 

3 days Earned Leave from 29th February 
Metropolitan Magistrate , 

2016 to 2nd March 2016 with permission to 
14th Court, Girgaon , Mumbai. 

prefix 27th February 2016 and 28th 
February 2016 being 4th Saturday and 

Sunday respectively . 
25 . Shri B . S . Kharade , 

8 days Earned Leave from 4th March 
Metropolitan Magistrate , 

2016 to 11th March 2016 with permission 
14th Court , Girgaon , Mumbai. 

to leave headquarter . 
26 . Shri B . S . Kharade , 

Extension of 7 days Earned Leave from 
Metropolitan Magistrate , 

12th March 2016 to 18th March 2016 . 
14th Court, Girgaon , Mumbai. 
27 . Shri A . P . Kulkarni, 

3 days Earned Leave from 8th March 
Metropolitan Magistrate , 

2016 to 10th March 2016 . 
16th Court , Ballard Pier , Mumbai. 
28 . Shri A . P . Kulkarni, 

3 days Earned Leave from 14th March 
Metropolitan Magistrate , 

2016 to 16th March 2016 . 
16th Court , Ballard Pier , Mumbai. 
29. Ms. S . N . Bhalerao , 

4 days Earned Leave from 2nd March 
Metropolitan Magistrate, 

2016 to 5th March 2016 with permission 
18th Court , Girgaon , Mumbai. 

to suffix 6th March 2016 being Sunday 
and 7th March 2016 being holiday on 
account of Mahashivratri. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८, २०१६ / वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ 


१७ 


Period of Leave 
. . 28 days Commuted Leave from 

February 2016 to 1st March 2016 . 


3rd 


11 


Name and Designation 
30 . Shri R . R . Raut, 

Metropolitan Magistrate , 
21st Court, Umarkhadi, Mumbai. 
Shri R . R . Raut, 
Metropolitan Magistrate , 

21st Court, Umarkhadi, Mumbai. 
32 . Shri R . R . Raut, 

Metropolitan Magistrate , 

21st Court, Umarkhadi, Mumbai. 
33 . Shri C . V . Marathe , 

Metropolitan Magistrate , 

25th Court, Mazgaon , Mumbai. 
34 . Shri R . K . Deshpande, 

Metropolitan Magistrate , 
28th Court , Esplanade, Mumbai. 


4 days Earned Leave from 2nd March 
2016 to 5th March 2016 ( In continuation 
of above said Commuted Leave ). 
3 days Earned Leave from 21st March 
2016 to 23rd March 2016 with permission 
to leave headquarter . 
2 days Commuted Leave on 8th March 
2016 and 9th March 2016 . 


35 . Shri R . K . Deshpande , 

Metropolitan Magistrate , 
28th Court, Esplanade , Mumbai. 


36 . Shri L . A . Bidwai, 

Metropolitan Magistrate , 
29th Court , Dadar , Mumbai. 


3 days Earned Leave from 3rd March 
2016 to 5th March 2016 with permission 
to suffix 6th March 2016 being Sunday 
and 7th March 2016 being holiday on 
account of Mahashivratri. 
3 days Earned Leave from 9th March 
2016 to 11th March 2016 with permission 
to suffix 12th March 2016 and 13th March 
2016 being 2nd Saturday and Sunday 
respectively . 
4 days Earned Leave from 8th March 
2016 to 11th March 2016 , prefix 6th 
March 2016 being Sunday and 7th March 
2016 being holiday on account of 
Mahashivratri and suffix 12th March 2016 
and 13th March 2016 being 2nd Saturday 
and Sunday respectively . 
3 days Earned Leave from 2nd March 
2016 to 4th March 2016 with permission 
to leave headquarter . 
3 days Earned Leave from 28th March 
2016 to 30th March 2016 with permission 
to prefix 24th March 2016 to 27th March 
2016 being holiday on accounts of Holi/ 
Dhuliwandan , Good Friday , 4th Saturday 
and Sunday respectively . 
4 day Earned Leave from 8th March 
2016 to 11th March 2016 . 


37 . Shri S . T. Doke, 

Metropolitan Magistrate , 

36th Court, M . C . T ., Mumbai. 
38 . Shri J. S . Mali , 

Metropolitan Magistrate , 
39th Court , Vile Parle , Mumbai. 


39. Shri D . V . Kashyap , 

Metropolitan Magistrate , 

40th Court , Girgaon , Mumbai. 
40 . Shri M . S . Ganorkar, 

Metropolitan Magistrate , 

43rd Court, Borivali, Mumbai. 
41. Shri M . S . Ganorkar, 

Metropolitan Magistrate , 

43rd Court, Borivali , Mumbai. 
TT 106 - ( .3 . fq .) - 837 


5 days Earned Leave from 1st March 
2016 to 5th March 2016 , suffix 6th March 
2016 being Sunday . 
3 days Earned Leave from 14th March 
2016 to 16th March 2016 , prefix 13th 
March 2016 being Sunday . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८ , २०१६/ वैशाख २२ -२८, शके १९३८ 


Name and Designation 


Period of Leave 


Extension of One day Earned Leave 
from 17th March 2016 . 


2 days Commuted Leave from 21st March 
2016 and 22nd March 2016 . 


42 . Shri M . S . Ganorkar, 

Metropolitan Magistrate , 

43rd Court , Borivali, Mumbai. 
43 . Shri S . B . Munde , 

Metropolitan Magistrate , 

45th Court, Kurla , Mumbai. 
44 . Shri K . N . Shinde, 

Metropolitan Magistrate , 

50th Court, Vikhroli , Mumbai. 
45 . Shri A . A . Ayachit, 

Metropolitan Magistrate , 

51st Court, Kurla , Mumbai. 
46 . Shri P . A . Sane , 

Metropolitan Magistrate , 
58th Court, Bandra , Mumbai. 


2 days Commuted Leave on 10th March 
2016 and 11th March 2016 . 


. 


Uayo 


3 days Commuted Leave from 3rd March 
2016 to 5th March 2016 . 


3 days Earned Leave from 21st March 
2016 to 23rd March 2016 with permission 
to suffix 24th March 2016 to 27th March 
2016 being holiday on accounts of Holi/ 
Dhuliwandan , Good Friday , 4th Saturday 
and Sunday respectively . 
12 days Earned Leave from 4th March 
2016 to 15th March 2016 . 


47. Ms. M . M . Patil , 

Metropolitan Magistrate , 
59th Court, Kurla , Mumbai. 
Shri B . U . Choudhari, 
Metropolitan Magistrate , 
60th Court, Kurla , Mumbai. 


3 days Earned Leave from 21st March 
2016 to 23rd March 2016 with permission 
to suffix 24th March 2016 to 27th March 
2016 being holiday on accounts of Holi / 
Dhuliwandan , Good Friday , 4th Saturday 
and Sunday respectively. 
4 days Earned Leave from 30th March 
2016 to 2nd April 2016 with permission 
to suffix 3rd April 2016 being Sunday . 
2 days Commuted Leave on 16th March 
2016 and 17th March 2016 . 


49 . Shri M . N . Patil , 

Metropolitan Magistrate , 

61st Court , Kurla , Mumbai. 
50 . Shri S . T. Maliye , 

Metropolitan Magistrate , 

70th Court, Mazgaon , Mumbai. 
51. Shri M . M . Allauddin , 

Metropolitan Magistrate , 
72nd Court, Vikhroli, Mumbai. 


6 days Earned Leave from 29th February 
2016 to 5th March 2016 with permission 
to prefix 27th February 2016 and 28th 
February 2016 being 4th Saturday and 
Sunday respectively and suffix 6th March 
2016 being Sunday and 7th March 2016 
being holiday on accounts of 
Mahashivratri. 
3 days Earned Leave from 9th March 
2016 to 11th March 2016 . 


52 . Shri M . M . Allauddin , 

Metropolitan Magistrate , 

72nd Court , Vikhroli, Mumbai. 
53. Ms. S. C . Jadhav , 

Metropolitan Magistrate , 
Railway , Mobile Court , 
Andheri, Mumbai. 


2 days Commuted Leave on 4th March 
2016 and 5th March 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८, २०१६ / वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ 


१९ 


Name and Designation 


Period of Leave 


54 . Ms. S . C . Jadhav , 

Metropolitan Magistrate , 
Railway Mobile Court, 
Andheri, Mumbai. 


3 days Earned Leave from 21st March 
2016 to 23rd March 2016 with permission 
to suffix 24th March 2016 to 27th March 
2016 being holiday on accounts of Holi / 
Dhuliwandan , Good Friday , 4th Saturday 
and Sunday respectively . 


On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re - posted to their respective 
posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) (6 ) (i) of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 
1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective post had 
they not proceeded on leave during the above period . 


Mumbai, 
dated 12th April 2016 . 


M . S . BODHANKAR , 
Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade, Mumbai. 


THE HIGH COURT OF BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 1203/ 2016 / 1819 . — In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 3 ) of Section 
9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974 ), the High Court is pleased to appoint 
the following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction 
in a Court of Sessions with immediate effect : 


( 1 ) 


Name of The Judicial Officer And Present Posting 
Sr . No. 

Name of Judicial Officers 
Shri Shivaji Ramchandra Salunkhe, 
District Judge -8 
and Assistant Sessions Judge , 

District Kolhapur. 
( 2 ) 

Shri Pradeep Bapuraoji Naikwad , 
Ad -hoc District Judge - 4 
and Assistant Sessions Judge, 
District Pune . 


Bombay , 
dated 27th April 2016 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८ , २०१६/ वैशाख २२ -२८, शके १९३८ 

संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 

No. A - 1201/2015 (Ad -hoc)/ 1753 
Read . — Government Notification , Law and Judiciary Department No. FTC - 1415 / C . R .55 / IX , 
Dated 18th April 2015 . 

I 


The Hon ble the Chief Justice and the Hon ble Judges have been pleased to cancel the entry 
at Sr . No. 77 of High Court Memo of Annual General Transfers , 2015 Dated 22nd April 2015 
regarding transfer and posting of Shri S . A . Upadhye and post him at the station mentioned 
against his name below in Part - II . 


Il 


The Hon ble High Court is pleased to appoint the following Judicial Officer as Ad -hoc District 
Judge and Assistant Sessions Judge for a period of one year or till the scheme of fast track courts 
lasts or until further orders , whichever occurs earlier , with effect from the date he take the 
charge of his post, purely on ad -hoc and temporary basis and post him at the station mentioned 
against his name : 

Their Lordships also invest the powers of Assistant Sessions Judge under Sub -section ( 3 ) of 
Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No . 2 of 1974 ) upon the following Ad -hoc 
District Judge to exercise jurisdiction in the court of Sessions . 
Name of Judicial Officer 

New Posting 
1 . Shri Shrikant A . Upadhye , 

Ad - hoc District Judge - 2 and 
Judge , Labour Court, Mumbai. 

Assistant Sessions Judge , Aurangabad 
vice Smt. S . S . Nair. 


III 
The Hon ble High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers 
in the order as shown herein below : 


Name and Present Posting 
1. Smt. S . S . Nair , 

Ad -hoc District Judge - 2 and 

Assistant Sessions Judge , Aurangabad . 
2. Shri J. N . Raje . 

Ad -hoc District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , Aurangabad . 


New Posting 
... Ad - hoc District Judge - 3 and 

Assistant Sessions Judge , Aurangabad 
vice Shri J. N . Raje . 
Ad - hoc District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , Aurangabad . 


Bombay, 
dated 12th May 2015 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 

No. A - 1201/ 2015 / 1754 
The Hon ble High Court has been pleased to transfer and post Smt. S . K . S . Razvi, Judge , 
City Civil Court and Additional Sessions Judge , Dindoshi, Mumbai as Judge, City Civil Court 
and Additional Sessions Judge ,Mumbai. 
Bombay , 

MANGESH S . PATIL , 
dated 8th May 2015 . 

Registrar General. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मे १२ - १८, २०१६ / वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


1. 


No. A - 3902 /2016 / 1771. - The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 
Name and Present Posting 

New Posting 
Shri Gopal D . Agrawal 

Civil Judge , Junior Division and 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Bhatkuli, District Amravati 
Amravati. 

Shri R . M . Karade , promoted . 
Shri Swapnil L . Ramteke, 

Civil Judge , Junior Division and 
Extra Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Morgaon , District Gondia . 
Gondia . 

Shri B . M . Karlekar, promoted . 
Shri Prasad B . Joshi, 

Civil Judge , Junior Division and 
Extra Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate, First Class , 
and Judicial Magistrate, First Class, 

Ghatanji , District Yavatmal, vice 
Yavatmal. 

Shri N . U . Parma, promoted . 


II 


The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial Officers as shown 
herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri S . V . Jadhav , 

Civil Judge, Senior Division , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Achalpur , District Amravati vice 
Judicial Magistrate , First Class , 

Shri A . K . Sharma, transferred . 
Achalpur, District Amravati. 


Bombay , 
dated 16th April 2016 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : ( 1) Government Resolution L & Junior Division No. HCT- 2003 / 

( 138 ) III dated 23rd July 2004 . 


( 2 ) Government Resolution L & Junior Division No. HCT- 2009 

Pra . Kra ( 141)Ka- 3, dated 22nd October 2010 . 
No. A - 1202/ 2015 .- The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant encashment of earned leave of one month period to Shri Prakash H . Mali, Principal 
District and Sessions Judge , Chandrapur as provided under the Resolutions as referred above 
for the Block period of two years from 1st April 2014 to 31st March 2016 subject to the decision 
of the Honourable Supreme Court of India in the pending I. A . 110 / 2002 filed by the Government 
of India . 


Bombay , 
dated 27th May 2015 . 


R . N . LADDHA , 
I/ c. Registrar, 

( Insp . II ). 


ाल्यान 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मे १२- १८ , २०१६/ वैशाख २२ - २८ , शके १९३८ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 
जलसंपदा विभाग 

जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , तिसरा मजला , 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , तिसरा मजला , 
___ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मे २०१६ 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१६ 
क्रमांक स्वेच्छानी १३१६ /(प्र.क्र . ४४ / २०१६ ) / आ . ( वर्ग-१). क्रमांक स्वेच्छेनी १३१४ /( ५७४ / २०१४) / आ . ( वर्ग-१). 
श्री . चंद्रमोहन नारायण हंगेकर , मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक , श्री . अशोक किशनराव सुरूशे, मुख्य अभियंता ( कृ . पा.तं . ल.) व सह 
लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग , औरंगाबाद हे दिनांक १ मे २०१६ सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय , मुंबई हे दिनांक २४ फेब्रुवारी 
( म . प . ) रोजी स्वेच्छासेवानिवृत्त झालेले आहेत . 

२०१६ ( म.नं .) रोजी स्वेच्छासेवानिवृत्त झाले आहेत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
वि . का . चौधरी, 

वि . का . चौधरी, 
शासनाचे अवर सचिव . 

शासनाचे अवर सचिव . 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मे २०१६ 
क्रमांक सेवानि . २०१६ /( १७३ / २०१६ ) / आ .( वर्ग-१). - खालील नमूद मुख्य अभियंता ( स्थापत्य), कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य ) हे 
नियत वयमान ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे दिनांक ३० एप्रिल २०१६ (म.नं .) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव ( सर्वश्री ) 
( १ ) 

( २ ) 


पदनाम 
( ३ ) 


जन्म दिनांक 

( ४ ) 


१. राजेन्द्र बन्सीलाल शुक्ला . . कार्यकारी संचालक , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर . ८ एप्रिल १९५८ 
२. सत्तारखान जमालखान . . कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन ( जलसंधारण ) विभाग , औरंगाबाद १४ एप्रिल १९५८ 
३. मुकुंद जयवंत यादव . . कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग , पुणे. 

२८ एप्रिल १९५८ 
४ . साजन दिनकरराव रावळ . . कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प , विभाग, पुणे. १४ एप्रिल १९५८ 
५ . सिद्धार्थ मुकुंदराव धाबर्डे कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, चंद्रपूर . १ मे १९५८ 
६ . गुरुराज तिप्पन्ना कट्टिमनी . . सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश , १ मे १९५८ 

जलसंपदा विभाग, मुंबई . 
७. मनोहर रामभाऊ मुंडे . . कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन ( जलसंधारण ) विभाग , लातूर . ७ एप्रिल १९५८ 
८. नंदलाल गरीबदासजी मेश्राम . . कार्यकारी अभियंता, पुर्णा पाटबंधारे विभाग, वसमतनगर ७ एप्रिल १९५८ 

(सिंचन विभाग ), जि . परभणी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

वि . का . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


